RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No . MH/ MR/ South- 346/ 2014- 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ६, अंक ५० ] गुरुवार , जानेवारी ८, २०१५ /पौष १८ , शके १९३६ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक भूसं / का ./ कार्या- १/ सीआर -१/ २०१५. - ज्याअर्थी, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), रायगड ( ल . पा .), अलिबाग यांनी त्यांचेकडील 
अधिसूचना क्रमांक भूसं / कार्या-१/ सीआर / ६४५ / २०१३, दिनांक ६ मे २०१३ रोजी काढली असून , ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, पृष्ठ १ व २ वर दिनांक ८ मे २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . तसेच दैनिक “ रामप्रहार " मध्ये पृ. क्र . २ 
वर दिनांक १६ मे २०१३ व दैनिक “ कर्नाळा " मध्ये पृ. क्र . ७ वर दिनांक ५ जून २०१३ रोजी प्रसिद्ध करून असे अधिसूचित केले होते 
की , सोबतच्या अनुसूचीत ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त जमीन असा करणेत 
आला आहे.) उक्त अनुसूचीमध्ये उक्त जमिनीसमोर विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या पनवेल - रोहा दुहेरी रेल्वेसाठी संपादन या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १ ) ( त्यात यापुढे ज्याचा निर्देश संपादन अधिनियम असा करण्यात 
आला आहे.) हा महाराष्ट्र राज्यांस प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ५क च्या पोट- कलम २ अन्वये अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनी उक्त पनवेल 
रोहा दुहेरी रेल्वेसाठी संपादन या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता आहे ; 

त्याअर्थी, आता, संपादन अधिनियमाच्या कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करण्यात येते आहे की, उक्त जमिनी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची कामे पार 
पाडणेकरिता संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (ग ) अन्वये याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग , रोहा यांची नेमणूक करण्यात 
येत आहे. त्याप्रमाणे त्यांना त्यांची उक्त जमिनी संबंधातील संपादनाची कार्यवाही, त्या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून 
सुरू करावी, असा निदेश देण्यात येत आहे. 

उक्त जमिनीचा नकाशा उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांचे कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत पहाणीकरिता उपलब्ध आहे . 


भाग एक -( को. वि .पु.) - ३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८ , २०१५ / पौष १८, शके १९३६ 


अनुसूची 
मौजे अष्टमी, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड 


अ . क्र . 


गट नं . 


हिस्सा नं . 

( ३ ) 


आवश्यक असलेल्या जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

( ४ ) 


( १ ) 


or 


( हे. आर) 

०८. २४ 
१२. ०० 


n 


१ / १ पै 

२/ १ पै 
१ / १ अ पै 
२ / १ अ पै 


m 


० - ०३.०० 


x 


२९ 


० - १३ . २० 


एकूण क्षेत्र 

० - ३६.४४ 
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - पनवेल- रोहा दुहेरी रेल्वे मार्गासाठी. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


राधेश्याम मोपलवार , 

विभागीय आयुक्त, 
कोकण विभाग, नवी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८, २०१५ / पौष १८, शके १९३६ 


३ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / का /कार्या-१/सीआर / २ / २०१५ . - ज्याअर्थी, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), रायगड ( ल. पा.), अलिबाग यांनी त्यांचेकडील 
अधिसूचना क्रमांक भूसं /कार्या-१/सीआर / ६४४ / २०१३ , दिनांक ६ मे २०१३ रोजी काढली असून, ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, पृष्ठ १ व २ वर दिनांक ८ मे २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच व दैनिक “ वादळवारा ” मध्ये 
पृ. क्र . ४ वर दिनांक १६ मे २०१३ व दैनिक “ कृषिवल " मध्ये पृ. क्र . ७ वर दिनांक १६ मे २०१३ रोजी प्रसिद्ध करून असे अधिसूचित 
केले होते की , सोबतच्या अनुसूचीत ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिनी 
असा करणेत आला आहे.) उक्त अनुसूचीमध्ये उक्त जमिनीसमोर विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या पनवेल - रोहा दुहेरी रेल्वेसाठी संपादन 
या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ ( १८९४ चा १ ) ( त्यात यापुढे ज्याचा निर्देश संपादन अधिनियम असा करण्यात 
आला आहे.) हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ५क च्या पोट -कलम २ अन्वये अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनी उक्त 
पनवेल - रोहा दुहेरी रेल्वेसाठी संपादन या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. 

त्याअर्थी, आता संपादन अधिनियमाच्या कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त जमिनी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहेत . उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची कामे पार 
पाडणेकरिता संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( ग) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांची नेमणूक करण्यात 
येत आहे . त्याप्रमाणे त्यांना त्यांची उक्त जमिनी संबंधातील संपादनाची कार्यवाही , त्या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून 
सुरू करावी, असा निदेश देण्यात येत आहे. 

उक्त जमिनीचा नकाशा उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग , रोहा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पहाणीकरिता उपलब्ध आहे. 


अनुसूची 


मौजे चिकणी, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड 


___ अ.क्र . 


हिस्सा नं . 


गट नं . 
( २ ) 


आवश्यक असलेल्या जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

( ४ ) 


( १ ) 


( हे. आर ) 
००- ०२ .१ 


१८६ 


१८७ 


०० - ०१. ७ 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन. - पनवेल -रोहा दुहेरी रेल्वे मार्गासाठी . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


राधेश्याम मोपलवार , 

विभागीय आयुक्त , 
कोकण विभाग , नवी मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


